RNINo .MAHBIL /13/ 2/2011- TC 
www .dgps.maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७ , अंक - १ ] 


बुधवार , जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २० 


असाधारण क्रमांक १ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ 
नगरपरिषद जामनेर, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव 

परिशिष्ट ७ - ब 
क्रमांक पालिका-३/ कावि-२/ २०१८ . - राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी - १०९४ / १६४ / 
१९९४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० ) ( यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे व कलम १० (१) 
अन्वये जळगाव जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जामनेर नगरपरिषद जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागास प्रवर्गाच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील. 

सदर प्रभाग दर्शविणारा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) च्या कलम १०, पोट- कलम (१) च्या परंतुकान्वये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे या कार्यालयाचे दिनांक 
११ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त नगरपरिषदेच्या क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून 
प्राप्त झालेल्या हरकतींवर विचार करून मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार मी , किशोरराजे निंबाळकर, 
जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट -कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त 
आदेश देत आहे . 

आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) च्या 
कलम ९ , पोट - कलम ( २) अन्वये विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील आदेश क्रमांक अ. शा . प. क्र . नपा/ २/ १/ ३९२/ २०१७, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये जामनेर नगरपरिषदेच्या बाबतीत पुढे दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांचेसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 


वि ( एच) ६९१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


( ४ ) 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या 

स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून). 
उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ. क्र . ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अ. क्र . ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) . 
त्याअर्थी आता, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी-१०९४/१६४ / १९९४, दिनांक 
३१ ऑक्टोबर १९९४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० ) (यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे व कलम १० (१ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , किशोरराजे निंबाळकर, जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या 
प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये 
यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
___ या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 

परिशिष्ट - ३ 
जामनेर नगरपरिषद , सार्वत्रिक निवडणूक, २०१८ 

प्रभागनिहाय लोकसंख्या, प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण 
प्रभाग प्रभागाचे प्रभागाची एकूण लोकसंख्या/ जागा 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
क्रमांक नाव अनुसूचित जातीची लोकसंख्या/ क्रमांक ( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) ___ _ कोणत्या प्रवर्गासाठी, 
असल्यास अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 

जसे, अनु . जाती / अनु . जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रियांसाठी (अनु . जाती/ अनु . 
जमाती/ नागरिकांचा मागास 
प्रवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 


१ 


-- 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या- ३८४४ 
अनुसूचित जाती -५६५ 
अनुसूचित जमाती - २४९ 


१ - अ - अनुसूचित जाती 
१ - ब - सर्वसाधारण 

( महिला) . 


१ - अ उत्तर : - नगरपरिषद हद्दीतील गट नंबर ९७४ ते 

उत्तर- पश्चिम कोपऱ्यापासून सरळ पूर्वेस नगरपरिषद 
१ - ब 

हद्दीने गट नंबर ६८३ पैकी पूर्व- उत्तर कोपऱ्यापर्यंत . 
पूर्व:- गट नंबर ६८३ पैकीचे पूर्व- उत्तर कोपऱ्यापासून 
ते दक्षिणेकडील रस्त्याचे पश्चिम बाजूने गट नंबर 
६८८ , ६१३ , ३९६ ते ७०३ यांचे हद्दीपर्यंत तेथून 
पश्चिम दिशेने गट नंबर ७०८ च्या हद्दीपर्यंत . 
दक्षिण :- गट नंबर ७०८ च्या पूर्व- दक्षिण हद्दीवरून 
( कोपऱ्यावरून) पश्चिमेकडेस गट नंबर ७१० च्या 
हद्दीपर्यंत तेथून दक्षिणेस वळसा घेऊन इंदिरा आवास 
गल्ली क्रमांक ३ कडील श्री . मोहन पवार यांचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


परिशिष्ट ३ -- चालू 


१ 


२ 


३ 


१ -- चालू 


२ 


- - 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या-४११३ 
अनुसूचित जाती -४९४ 
अनुसूचित जमाती-५९ 


घरापर्यंत ते भुसावळ रस्त्याकडील श्रीमती कुसूम 
तायडेयांचे घरापर्यंत तेथून भुसावळ रस्ता ओलांडून 
दक्षिण दिशेने रस्त्याच्या कडेने कांग नदीच्या दक्षिण 
काठापर्यंत तेथून पश्चिम दिशेने नदीचे दक्षिण 
तिरावरून नगरपरिषद ( गट नंबर ९६३ ) हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम :- नगरपरिषद हद्दीतील कांग नदीच्या 
उत्तर तिरापासून उत्तरेस नगरपरिषद हद्दीने गट 
नंबर ९७४ पर्यंत . 
टीप :- प्रभाग क्रमांक १ मधीलनगरपरिषद हद्दीतील 
शिंगाईत व खादगाव या स्वतंत्र गावठाणाचा समावेश 
आहे. तथापि , त्यासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायती कार्यरत 
असल्याने सदर ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र वगळण्यात आले 

आहे. 
२- अ उत्तर : - जामनेर - भुसावळ रोड इंदिरा आवास २ - अ - सर्वसाधारण 
गल्ली क्रमांक २ चे दक्षिण बाजूने श्री . पप्पु जाधव 

२- ब - नागरिकांचा 
यांचे घरापासून पूर्वेस श्री. खंडू माळी यांचे घरापर्यंत . 

मागास प्रवर्ग 
पूर्व :- श्री . खंडू माळी यांचे घरापासून दक्षिण ( महिला). 
दिशेने गट नंबर ७२३ चे हद्दीवरून गट नंबर 
७२५- क चे दक्षिण हद्दीपर्यंत तेथून पूर्वेस वळसा 
घेऊन जामनेर गावठाण हद्दीने विश्वनाथ वराडे 
यांचे घरापासून ते गोकूळ धनसिंग यांचे घरापर्यंत 
तेथून रस्ता ओलांडून अंगणवाडीपासून ते सोजाबाई 
राजपूत घरापर्यंत . 
दक्षिण :- सोजाबाई राजपुत घरापासून पश्चिमेकडे 
भुसावळ रोडवरील कांग नदी पुलापर्यंत . 
पश्चिम :- भुसावळ रोड कांग नदीच्या पुलापासून 
सरळ उत्तर दिशेने भुसावळ रस्ता पूर्व बाजूने 
इंदिरा आवास गल्ली क्रमांक २ च्या दक्षिण 
बाजूकडील श्री. पप्पु जाधव यांचे घरापर्यंत . 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या- ३८५८ 
अनुसूचित जाती -२४६ 
अनुसूचित जमाती - ४९ 


३ - अ उत्तर : - नगरपरिषद हद्दीतील गट नंबर ७६७ चे ३ - अ - नागरिकांचा 

उत्तर - पश्चिम हद्दीपासून नगरपरिषद हद्दीवरून मागास प्रवर्ग, 
पूर्व दिशेने गट नंबर ८५९ चे उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 

३- ब - सर्वसाधारण 
पूर्व :- नगरपरिषद हद्दीतील गट नंबर ८५९ च्या 

( महिला). 
उत्तर कोपऱ्यापासून दक्षिणेकडेसनगरपरिषद 
हद्दीवरून गट नंबर ९१२ च्या दक्षिण हद्दीपर्यंत . 
दक्षिण :- नगरपरिषद हद्दीतील गट नंबर ९१२ 
च्या दक्षिण - पूर्व हद्दीपासून पश्चिम दिशेने नगरपरिषद 
हद्दीवरून गट नंबर ९२७ च्या पश्चिम - दक्षिण 
हद्दीपर्यंत तेथून कांग नदी पात्रातील जुन्या लहासर 
रस्त्याचे उत्तर बाजूने पश्चिम दिशेने जुना बोदवड 
नाका खोलीपर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


परिशिष्ट ३ -- चालू 


३ -- चालू 


पश्चिम :- जुना बोदवड नाका खोलीपासून हनुमान 
मंदिरास वळसा घालून तेथून रस्त्याचे उत्तर बाजूस 
रघुनाथ सुपडू लोणारी यांचे घरापर्यंत तेथून उत्तर 
दिशेने शाही मस्जीदेचे पश्चिम बाजूकडील रस्त्याचे 
पूर्व बाजूने कांग नदी पात्रातून परदेशपुरा , हुनमान 
मंदिर जवळून रघुनाथ भामटी यांचे घरापर्यंत तेथून 
वडाचे झाडापासून नगरपरिषद हद्दीतील गट नंबर 
७२९ , ७१४, ७०७, ७०४ पासून हद्दीने गट नंबर 
७६७ पश्चिम हद्दीपर्यंत . 


४ 


- - 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या-३६७५ । । ४ - अ उत्तर : - महावीर मार्गावरील श्री . अफसरखाँ ४ - अ - सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती-० 

अमीनखाँ ( अमीन मंजील) यांचे घरापासून पूर्वेस ४ -ब - नागरिकांचा 
अनुसूचित जमाती -१५ 

महावीर मार्गावरून श्रीराम मंदिराकडे जाणाऱ्या मागासप्रवर्ग. 
रस्त्याच्या दक्षिणेकडील बाजूबाजूने प्रकाश चंडालिया ( महिला). 
घरापर्यंत तेथून पूर्वेस शांती शेठ चंडालिया घरापर्यंत 
तेथून पूर्व दिशेने रस्त्याच्या दक्षिण बाजूबाजूने 
गफ्फार भंगारवाले यांचे घरापर्यंत तेथून पूर्वेस रस्त्याचे 
दक्षिण बाजूबाजूने शब्बीर पटेल यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व:- शब्बीर पटेल यांचे घरापासून दक्षिणेस नबी 
मुनिर यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण :- जुना बोदवड रोडवरील नबी मुनिर 
यांचे घरापासून पश्चिमेस मुख्य रस्त्याने उत्तर बाजूने 
सलीम मेंबर , हुसन्नोद्दीन पहेलवान यांचे घराचे 
हद्दीवरून नरुल हुसेल पाईपवाला यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम :- नरुल पाईपवाला बोळापासून तेथून 
उत्तर दिशेने अजीजखाँ इब्राहिम खाँ यांचे घरापर्यंत 
तेथून इद्रिस पटेल यांचे घरापर्यंत तेथून रहेमतुल्ला 
कंडक्टर तेथून पूर्वेस वळसा घेऊन फकरुद्दीन 
दालवाले यांचे घरापर्यंत तेथून उत्तरेस अमीन 

मंजीलपर्यंत . 
प्रभागाची एकूण लोकसंख्या- ३९१७ ५-अ उत्तर :- गांधी चौकातील बसेर मेडिकल पश्चिम- ५- अ - सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती -० 

उत्तर हद्दीपासून पूर्वदिशेने श्री . शांताराम वाणी ५ - ब - नागरिकांचा 
अनुसूचित जमाती -०१ 

यांचे हॉटेलपर्यंत तेथून दक्षिण दिशेने उमर भंगारवाले मागास प्रवर्ग. 
यांचे घरापर्यंत तेथून पूर्वदिशेने रहेमानखाँ खाँसाब ( महिला). 
यांचे घराचे हद्दीने हुसेन बागवान यांचे घरापर्यंत 
तेथून दक्षिणेकडेस शेख सांडू शेख अहमद ( कसाई) 
यांचे घरापर्यंत तेथून याकुबखाँ यांचे घरापर्यंत तेथून 
मुख्य रस्ता ( जुना बोदवड रोड ) ओलांडून मुस्ताक 
भंगारवाले यांचे घरापर्यंत तेथून पूर्वेस रस्त्याच्या 
दक्षिण बाजूने अरबी मदरस्यापर्यंत . 


५ - ब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३, शके १९३९ 


परिशिष्ट ३ -- चालू 


१ 


२ 


५ -- चालू 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या- ४२०८ 
अनुसूचित जाती -६६ 
अनुसूचित जमाती -११ 


६ 


पूर्व :- अरबी मदरसाचे उत्तर - पूर्व हद्दीपासून 
दक्षिणेकडेस उमर इस्टेट गट नंबर ९८० , ९८१, 
९८२ यांचे हद्दीवरून गट नंबर २४८ चे पूर्व- उत्तर 
हद्दीपर्यंत . 
दक्षिण :- मदनीनगर गट नंबर २४८ चे पूर्व 
उत्तर हद्दीवरून पश्चिमेस हाजी बशिरनगर ( जुने 
जिनिंग प्रेसिंग) चे दक्षिण हद्दीवरून हाजी 
बशिरनगरचे पश्चिम- दक्षिण हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम :- हाजी बशिरनगरचे दक्षिण - पश्चिम 
हद्दीवरून उत्तरेकडे नगरपरिषद पाण्याचे टाकी 
आवाराचे हद्दीवरून मुख्य रस्ता ओलांडून 
डॉ . इमतीहाज (रईस रॉकेलवाले ) यांचे 
दवाखान्यापर्यंत तेथून पश्चिम दिशेने संदीप 
मेडिकलपर्यंत ( गांधी चौक) तेथून उत्तर दिशेने बसेर 

मेडिकलपर्यंत . 
६- अ उत्तर :- बजरंगपुरा खोल रस्त्यांचे काठावरील ६- अ - नागरिकांचा 
- ब पूर्व बाजूपासून पूर्व दिशेने नदी काठा काठाने मागास प्रवर्ग. 

श्री . रामदास मोतीराम देशमुख ( श्रीरामपेठ ) यांचे ६ - ब - सर्वसाधारण 
बखळ जागेपर्यंत . 

( महिला). 
पूर्व :- श्री. रामदास मोतीराम देशमुख ( श्रीराम 
पेठ ) यांचे बखळ जागेचे उत्तर - पूर्व हद्दीपासून 
दक्षिणेकडेस श्री . राजाराम लोणारी ( श्रीराम पेठ ) 
यांचे घरापर्यंत तेथून दक्षिणेस पंढरी पत्रीवाला यांचे 
घरापर्यंत तेथून पूर्वेस रस्त्याच्या दक्षिण बाजूबाजूने 
पटेल यांचेकिराणा दुकानापर्यंत . 
दक्षिण :- श्री. पटेल यांचे दुकानापासून इम्रान 
मौलान घरापर्यंत तेथून पश्चिमेस रस्त्याच्या उत्तर 
बाजूबाजूने सईद डायव्हर , सुलताना पठाण यांचे 
हद्दीहद्दीने सोनार यांचे घरापर्यंत तेथून पश्चिमेकडेस 
डॉ. विसपुते यांचे दवाखान्यापर्यंत तेथून शांती शेठ 
धारीवाल यांचे घरापर्यंत तेथून दक्षिणेस जैन मंदिरपर्यंत 
तेथून फत्तेराज चोरडिया यांचे घरापर्यंत तेथून 
पश्चिमेस रस्त्याचे कडेने श्री . पुनमचंद झंवर यांचे 
घरापर्यंत तेथून उत्तरेस आप्पा दुसाने यांचे 
दुकानापर्यंत तेथून रस्ता ओलांडून बुधू महिपत यांचे 
दुकानापर्यंत तेथून कापड गल्ली (महावीर मार्ग) चे 
उत्तर बाजूबाजूने भोई गल्लीतील मानसी सौंदर्य 
प्रसाधने दुकानापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


परिशिष्ट ३ - - चालू 


१ 


२ 


६ -- चालू 


पश्चिम :- भोई गल्लीतील मानसी सौंदर्य प्रसाधने 
दुकानापासून माळी गल्ली रस्त्याचे पूर्व हद्दीने 
श्री. साळी यांचे घरापर्यंत तेथून रस्ता ओलांडून 
श्री. वामन किसन चौधरी यांचे घरापर्यंत तेथून 
रस्त्याचे पश्चिमेस श्री . दगडू चौके यांचे घरापर्यंत 
तेथून श्री. रामदास मोरे यांचे घरापर्यंत तेथून रस्ता 
ओलांडून श्री. वंजारी वायरमन यांचे घरापर्यंत तेथून 
बजरंगपुरा रस्त्याचे उत्तर बाजूने श्री . बंडे यांचे 
घरापर्यंत तेथून उत्तरेस खोल रस्त्याने कांग नदी 
पात्रापर्यंत . 


७ 


- - 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ३८६० । 
अनुसूचित जाती - ११७८ 
अनुसूचित जमाती -८७ 


७ - अ उत्तर :- नगरपरिषद हद्दीतील गट नंबर ५१४ ७- अ - सर्वसाधारण 
जवळील कांग नदीच्या दक्षिण काठाने भिमनगरचे 

७-ब - अनुसूचित जाती 
पूर्व- उत्तर हद्दीतील खोल रस्त्यापर्यंत . 

( महिला) . 
पूर्व:- भिमनगरचे उत्तर -पूर्व खोल रस्त्यापासून 
दक्षिण दिशेने कोंडवाड्याजवळील खंडेराव 
मंदिरापर्यंत तेथून पूर्व बाजूने मरीमाता मंदिरापर्यंत 
तेथून दक्षिण दिशेने अर्जुनवाडी मधील रस्त्यापर्यंत 
तेथून अर्जुनवाडी मधील रस्त्याचे उत्तर बाजूने 
भुसावळ रस्ता ओलांडून रस्त्याच्या पश्चिम कडेने 
दक्षिण दिशेकडे न्यु इंग्लिश स्कुलपर्यंत . 
दक्षिण :- न्यू इंग्लिश स्कूल जामनेरचे पूर्व- दक्षिण 
हद्दीपासून पश्चिमेकडेस सुपारी बाग प्रवेशव्दारापर्यंत 
तेथून उत्तर दिशेने रस्त्याचे पूर्वबाजूचे श्री. कोठारी 
यांचेबंगल्याचे पश्चिम - उत्तर कोपऱ्यापर्यंत तेथून 
रस्ता ओलांडून श्री . विनोद वाघ यांचे घरापर्यंत 
तेथून उत्तरेस रस्त्याच्या उत्तर बाजूबाजूने सुपारी 
बागमधील ओपन जागेच्या पश्चिम- उत्तर हद्दीपर्यंत 
तेथून उत्तर दिशेने गिरजा कॉलनी गट नंबर ४५८ , 
४५७ यांचे दक्षिण हद्दीवरून गट नंबर ४५६ चे 
दक्षिण - पश्चिम हद्दीपर्यंत तेथून उत्तरेस हिवरखेडा 
रस्त्यापर्यंत तेथून रस्ता ओलांडून गिताईनगरचे दक्षिण 
हद्दीपर्यंत तेथून पश्चिम दिशेने गट नंबर ४८८ , 
४९१, ५३१, ५१५ यांचे दक्षिण हद्दीवरून गट नंबर 
५१४ चे दक्षिण - पश्चिम हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम :- गट नंबर ५१४ चे पश्चिम - दक्षिण 
हद्दीपासून गट नंबर ५१४ चे उत्तर - पश्चिम हद्दीपर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३, शके १९३९ 


परिशिष्ट ३ -- चालू 


८- ब 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या-३६९६ । । ८- अ उत्तर : - जामनेर हिवरखेडा रस्त्यावरील ८- अ - सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती - १९९ 

नगरपरिषद हद्दीतील गट नंबर ५१३ चे उत्तर - सर्वसाधारण 
अनुसूचित जमाती -१८० पश्चिम हद्दीपासून पूर्वेकडे गट नंबर ५११, ४९६, 

( महिला) . 
४९२, ४४० यांचे उत्तर हद्दीजवळील रस्त्याच्या 
कडेकडेने गट नंबर ४५६ च्या पश्चिम हद्दीपर्यंत 
तेथून दक्षिण दिशेने गट नंबर ४५६ च्या दक्षिण 
हद्दीपर्यंत तेथून पूर्वेस गट नंबर ४५६, ४५७ च्या 
दक्षिण हद्दीने गट नंबर ४५८ च्या पूर्व- दक्षिण 
हद्दीपर्यंत . 


पूर्व :- गट नंबर ४५८ च्या पूर्व- दक्षिण हद्दीपासून 
दक्षिणेकडे गट नंबर ४६० , ४६१, ४६५ च्या पूर्व 
दक्षिण हद्दीपर्यंत तेथून दक्षिणेकडे श्री. अशोक पाटील 
हवालदार यांचे घरापर्यंत तेथून श्री . विनोद पाटील 
(शिंगाईतकर ) यांचे घरापर्यंत तेथून रस्ता ओलांडून 
सुपारी बाग बंगल्यापर्यंत तेथून दक्षिणेकडे सुपारी 
बाग मुख्य रस्ता प्रवेशव्दारापर्यंत . 
दक्षिण :- सुपारी बाग प्रवेश रस्त्याच्या पश्चिम 
हद्दीपासून पश्चिमेकडे जामनेर जळगाव रस्त्यांच्या 
हद्दीने गट नंबर ४३४, मधुबन कॉलनी पश्चिम 
हद्दीपर्यंत ( अरिहंत मार्बल ) तेथून उत्तर दिशेने रस्त्यांचे 
पूर्व बाजूने गट नंबर ४३४ चे पश्चिम हद्दीवरून 
हिवरखेडा रस्ता ओलांडून तेथून गट नंबर ४९४ 
चे दक्षिण हद्दीने पश्चिमेकडे गट नंबर ५०४ च्या 
पश्चिम हद्दीपर्यंत ( पळासखेडा शीव ). 
पश्चिम : -नगरपरिषद हद्दीतील गट नंबर ५०४ चे 
पश्चिम- दक्षिण हद्दीपासून उत्तरेकडे गट नंबर ५०५ , 
५०६ , ५१३ चे पश्चिम हद्दीहद्दीने जामनेर हिवरखेडा 
रस्त्यापर्यंत . 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या -३८७१ 
अनुसूचित जाती- ५११ 
अनुसूचित जमाती-१५५ 


९ - अ उत्तर :- जामनेर पळासखेडा शीववरील गट नंबर ९ - अ - सर्वसाधारण 
४२३ चे उत्तर- पश्चिम हद्दीपासून पूर्वेस गट नंबर दस 

र ९- ब - सर्वसाधारण 
४२३, ४२४, ४३२ , ४३३ चे पूर्व- उत्तर हद्दीपर्यंत 

( महिला) . 
तेथून दक्षिण दिशेने गट नंबर ४३३ चे पूर्व हद्दीवरून 
जळगाव रस्त्यापर्यंत तेथून दक्षिणेस रस्ता ओलांडून 
जळगाव- जामनेर रस्त्याचे दक्षिण बाजूबाजूने 
वीजकेद्र, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जामनेर, 
महाविद्यालय , बस स्थानक , जिल्हा परिषद बिओटी 
कॉम्प्लेक्सच्या पूर्व- उत्तर हद्दीपर्यंत . 
पूर्व : - जिल्हा परिषद बिओटी कॉम्प्लेक्स पूर्व 
उत्तर हद्दीपासून पूर्व- दक्षिण हद्दीपर्यंत ( जामनेर 
वाकी रस्ता). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


परिशिष्ट ३ -- चालू 


९ -- चालू 


दक्षिण :- जिल्हा परिषद बिओटी कॉम्प्लेक्सचे 
पूर्व-दक्षिण हद्दीवरून जामनेर -वाकी रस्त्याच्या उत्तर 
कडेकडेने एस . टी . कर्मचारी कॉलनीच्या पश्चिम 
हद्दीपर्यंत ( शहा ड्रायव्हर) तेथून दक्षिण दिशेने रस्ता 

ओलांडून सिध्दीविनायक हॉस्पिटलपर्यंत तेथून गट 
नंबर ३८४ च्या पश्चिम हद्दीवरून पूर्व दिशेने गट 
नंबर ३८४ च्या दक्षिण-पूर्व हद्दीपर्यंत तेथून गट 
नंबर ३८५, ३७७, ३७२ च्या पूर्व हद्दीवरून गट 
नंबर ३७२ च्या पूर्व-दक्षिण हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम :- गट नंबर ३७२ च्या पूर्व-दक्षिण हद्दीपासून 
पश्चिमेकडे गट नंबर ३७२ च्या पश्चिम - दक्षिण 
हद्दीपर्यंत तेथून उत्तरेस वळून गट नंबर ३७३, 
३८८ , ३८७ च्या पश्चिम हद्दीवरून जामनेर- वाकी 
रस्ता ओलांडून जामनेर - वाकी रस्त्याच्या उत्तर 
बाजूबाजूने जामनेर वाकी शिवपर्यंत (गट नंबर 
३९४) तेथून गट नंबर ३९६ सोनबर्डी टेकडीपर्यंत 
तेथून पश्चिमेस वळून गट नंबर ४१९ च्या दक्षिण 
हद्दीवरून गट नंबर ४२० च्या पश्चिम - दक्षिण 
हद्दीपर्यंत तेथून पळासखेडा शिव रस्त्याने गट नंबर 
४२३ चे पश्चिम - उत्तर हद्दीपर्यंत . 


१० 


-- 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ३९०८ । 
अनुसूचित जाती - २८४ 
अनुसूचित जमाती-५९ 


१०- अ उत्तर :- जामनेर नगरपरिषद हद्दीतील गट नंबर १० - अ - सर्वसाधारण 
१० - ब ३९३ वाकी रोड धनपुष्प कॉलनीचे पश्चिम - उत्तर १० - ब - सर्वसाधारण 

हद्दीपासून रस्त्याच्या दक्षिण बाजूबाजूने गट नंबर ( महिला). 
३९० ( गॅस एजन्सी) चे उत्तर -पूर्व हद्दीपर्यंत तेथून 
दक्षिण दिशेने गट नंबर ३८९ , ३८८ यांचे हद्दीवरून 
गट नंबर ३६८ चे पूर्व- दक्षिण हद्दीपर्यंत तेथून पूर्वेस 
गट नंबर ३७१ चे पूर्व- उत्तर हद्दीपर्यंत तेथून उत्तर 
दिशेने रेल्वे स्टेशनचे पश्चिम हद्दीने गट नंबर 
३७९ पर्यंत तेथून उत्तर दिशेने गट नंबर ३७९ , 
३८४ , ३८३ चे उत्तर- पश्चिम हद्दीपर्यंत तेथून जामनेर 
वाकी रस्त्याचे कडेकडेने नवकार प्लॉझास वळसा 
घेवून तहसील कार्यालयाचे पश्चिम- उत्तर हद्दीपर्यंत 
तेथून पूर्वदिशेने पोलीस लाईन क्वॉर्टरपर्यंत तेथून 
उत्तर दिशेने जामनेर भुसावळ रस्त्याचे पूर्व बाजूने 
अर्जुनवाडी रस्त्याच्या दक्षिण बाजूने दत्तु टहाकळे 
यांचे चक्कीपर्यंत तेथून उत्तरेकडे शालीक भोई 
यांचे घरापासून सुनिल केबलवाला यांचे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


परिशिष्ट ३ -- चालू 


१ 


२ 


१० -- चालू 


पूर्व: - सुनिल केबलवाला यांचे घरापासून दक्षिणेस 
रामदास वामन पाटील यांचे घरापर्यंत तेथून पूर्वेस 
जगन महाजन यांचे घरापर्यंत तेथून दक्षिणेस ओमशांती 
पतसंस्थेपर्यंत तेथून दक्षिण दिशेने गांधी चौकातील 
शर्मा बिल्डिंगपर्यंत तेथून पश्चिमेस नगरपरिषद 
कार्यालयापर्यंत तेथून रस्ता ओलांडून बिओटी 
कॉम्प्लेक्सपर्यंत तेथून दक्षिण दिशेने रस्त्याच्या 
कडेकडेने बि. डी . चौधरी सर यांचे घरापर्यंत 
तेथून पश्चिमेस रेल्वे हद्दीपर्यंत ( भगिरथ सुरळकर 
यांचे घराजवळ) . 


दक्षिण : - -- -- - -- 


३ 


३ 


पश्चिम:- गट नंबर ३३९ चे पश्चिम - दक्षिण 
हद्दीपासून गट नंबर ३४० , ३४१, ३४७, ३६३ , चे 
पश्चिम हद्दीवरून गट नंबर ३९३ चे पश्चिम - उत्तर 
हद्दीपर्यंत . 


११ 


-- 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या- ३८०२ 
अनुसूचित जाती- १६८ 
अनुसूचित जमाती - १३६ 


११ -अ उत्तर :- गांधी चौकातील नगरपरिषद शास्त्री ११- अ - नागरिकांचा 
११-ब मार्केटचे पश्चिम- उत्तर कोपऱ्यापासून पूर्वेस मागास प्रवर्ग. 

नगरपरिषद पाण्याच्या टाकीच्या आवारापर्यंत . ११ -ब - सर्वसाधारण 
पूर्व : - आठवडे बाजाराजवळील नगरपरिषद 

( महिला). 
पाण्याच्या टाकीच्या आवार हद्दीवरून हाजी 
बशिरनगरचे पश्चिम- दक्षिण हद्दीवरून गट नंबर 
२४९ दामले प्लॉटचे पूर्व हद्दीपर्यंत तेथून दक्षिणेस 
गट नंबर २४१, २४२ यांचे हद्दीवरून बोदवड 
रस्त्यापर्यंत (गोदावरीनगर). 


दक्षिण :- गट नंबर २४२ ( गोदावरीनगर ) चे पूर्व 
दक्षिण हद्दीपासून पश्चिमेकडे बोदवड चौफुलीपर्यंत 
तेथून दक्षिणेस जामनेर पाचोरा रस्त्याच्या उजव्या 
बाजूने रेल्वे लाईनवरील गेटपर्यंत . 


पश्चिम :- जामनेर रेल्वे मार्गाचे पूर्व बाजूने उत्तर 
दिशेकडील रेल्वे हद्दीहद्दीने शंकर मिरगे यांचे 
घरापर्यंत तेथून पूर्वेस पाचोरा रस्ता ओलांडून उत्तरेस 
शास्त्री मार्केटपर्यंत. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३, शके १९३९ 


परिशिष्ट ३ -- चालू 


१२ 


-- 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या- ४०१० । । १२- अ उत्तर :- जुना बोदवड रस्ता मुस्लीम कब्रस्थानपासून १२-अ - अनुसूचित 
अनुसूचित जाती - ५० 

- पूर्वदिशेने जुना लहासर रस्त्याच्या दक्षिण हद्दीने जमाती. 
अनुसूचित जमाती -७१६ 

गट नंबर ४७ पर्यंत कांगनदी ओलांडून पूर्व - सर्वसाधारण 
किनाऱ्यापर्यंत . 

( महिला). 
पूर्व: - कांगनदीचे पूर्वकिनाऱ्यावरून दक्षिण दिशेने 
ओझर रस्त्यापर्यंत तेथून नगरपरिषद हद्दीतील गट 
नंबर ५३, ५४ , १२५, १२७, १५३ , १५५, १५७ चे 
हद्दीपर्यंत . 
दक्षिण :- ओझर रस्त्यावरील नगरपरिषद हद्दीतील 
गट नंबर १५७ चे दक्षिण- पूर्व हद्दीपासून पश्चिम 
दिशेने गट नंबर १५८ , १६१, १६८ , १६९ चे 
पश्चिम - दक्षिण हद्दीपर्यंत तेथून उत्तरेस गट नंबर 
१७४ पर्यंत तेथून पश्चिम दिशेने टाकळी शिव वरील 
गट नंबर ३३३ चे पश्चिम - दक्षिण हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम:- टाकळी शीववरील नगरपरिषद हद्दीतील 
गट नंबर ३३३ चे पश्चिम- दक्षिण कोपऱ्यापासून 
उत्तर दिशेने जामनेर -पाचोरा रोडचे पूर्व बाजूचे 
बोदवड चौफुलीपर्यंत तेथून गोदावरीनगरचे हद्दीवरून 
गट नंबर २४४, २४५, २४६, २४७ यांचे पश्चिम 
हद्दीवरून गट नंबर २४८ चे उत्तर - पश्चिम हद्दीपर्यंत 
तेथून पूर्व दिशेने गट नंबर २४८ चे हद्दीवरून 
पालखी रस्ता ओलांडून रस्त्याच्या पूर्व हद्दीने मुस्लीम 
कब्रस्थानपर्यंत . 


किशोरराजे निंबाळकर , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव. 


जळगाव, १ जानेवारी २०१८ . 


APPENDIX - 7A 
No. Palika- 3/ Kavi/ 02/ 2018. - Inexercise of the powers conferred on me by the Order No. Sec . 1094/ 
164 / 1994 , dated 31st October 1994 of the State Election Commissioner,Maharashtra of fixing the number 
of seats to be elected and the extent of the wards into which the said area of the Jamner Municipal Council 
is to be divided and the wards reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, the Backward 
Class of Citizens and Women (including Women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens) as the case may be , as shown in the Schedule of the Draft Order , 
bearing No . Palika- 3/ Kavi -02/ 2018, dated 1st January 2018, was published as required by the provision to 
sub - section (1) of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 , for the information of the residents of the said Act, herebymake the following Order 
namely : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३, शके १९३९ 


99 


ORDER 


Whereas , the Disivisional Commissioner and Regional Director, Nashik Division , Nashik by his Order 
No. NP / 2 / 1 /General Election / 392 / 2017 , dated 1st November 2017 , issued under sub - section (2 ) of the 
Maharashtra Municipal Councils ,Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XIof 1965), 
has fixed for the Jamner Municipal Council, the number of Councillors to be elected and the number of 
seats to be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens 
and Women (including the number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown below : 


( 1) The number of Councillors to be elected 


(2 ) The number of seats to be reserved : 


(a ) For the Scheduled Castes 


(b ) For the Scheduled Tribes 


(c) For the Backward Class of Citizens 


(3 ) The total number of seats to be reserved for the Women 

(including the number of seats reserved for the Women 
belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens ). 


(4 ) Out of the seats at the serialnumber 3 , the number of seats 

to be reserved for the Women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 
as shown in item at the serial number 2 (a ), (b ) and (c ), 
respectively , are as under : 


( a ) For the Scheduled Castes 


(b ) For the Scheduled Tribes 


(C ) For the Backward Class of Citizens 


(5 ) Number of seats reserved for the Women as General 


Category (number of seats at the serial number 3 minus 
number of seats at the serial number 4 ). 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by the Order No . SEC - 1094 / 164 / 1994 , 
dated 31st October 1994 , of the State Election Commission ,Maharashtra , read with sub - section ( 1) of the 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
(Mah . XI of 1965), I, Kishorraje Nimbalkar, the Collector of Jalgaon district, hereby fix the number and 
extent of the wards , into which the seats shall be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled 
Tribes , the Backward Class of Citizens and the Women ( including the Women belonging to the Scheduled 
Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens ), as the casemay be, as shown in the 
Scheduled to this Order. 


This Order shall take effect for the purpose of the nextGeneral Elections held immediately following 
the date of this Order. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


Annexure - 3 
Jamner Municipal Council, General Election - 2018 
Wardwise Population , boundary ofWard s and Reservation 


Ward Name of 
No . the Ward 

No. if any 


Total Population ofWard 

SC Population , 
ST Population 


Seat 
No . 


Description of boundary of the Ward 

(North , East, South ,West) 


Reservation 
Category, SC , ST, 
BCC , Women in 
SC , ST, BCC 
Category 


1 
1 


2 
-- 


Total Population = 3844 
SC Population = 565 
ST Population = 249 


1-4 North - From the Gat No. 974 in 1- A - Scheduled 
1- B Municipal Council Area to corner of Caste . 

North -West against towards 1- B - Open 
straight in Municipal boundaries to (Women ). 
the corner of North -East Gat No . 
683 P . 


East - From the corner of North 
EastGatNo . 683 P to road of South 
side in West Side GatNo. 688 ,613 , 
396 and 703 against towards in 
West side Gat No . 708 . 
South - From South -West 
boundaries ofGat No. 708 to West 
side Gat No. 710 against towards 
by turning South side Indira Awas 
Gally No. 3 house of Shri. Mohan 
Pawar against towards house of 
Smt. Kusum Tayade at Bhusawal 
road toward crossing Bhusawal 
road in South side of road up to 
South side of Kang river against 
towards in West side alonge the 
river upto Municipal Council limit 
Gat No. 963 . 
West - From the Kang river North 
side upto Municipal boundaries 
along North side Gat No. 974 . 
Note - There are two 
Grampanchayat Shingayat and 
Khadgaon are working separately in 
Ward No. 1 of Municipal Council 
area so the area of both 
Grampanchayats are left by 
Municipal Council. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


Annexure - 3 - contd . 


1 
2 


2 
-- 


3 
Total Population = 4113 
SC Population = 494 
ST Population = 59 


3 


- - 


Total Population = 3858 
SC Population = 246 
ST Population = 49 


4 5 

6 
2- A North - South side of Jamner- 2 -A - Open 
2-B Bhusawal road Indira Awas Gally 
al road Indira Awas Gally 2 - B - Backward 

. 
No. 2 Shri. Pappu Jadhav house to 

Class of 
East side upto Shri. Khandu Mali 

Citizens 
house . 

(Women ). 
East - From Shri . Khandu Mali 
house towards South , from Gat No . 
723 Boundary to Gat No . 725 C 
South Boundary then towards East 
side way to Jamner Gavthan 
Boundary Vishwanath Varale house 
to Gokul Dhansingh house then 
crossing the road Anganwadi to 
Sojabai Rajputhouse . 
South - Sojabai Rajput house 
towards West side Bhusawal road 
upto Kang River Bridge. 
West- Bhusawal road Kang River 
Bridge towards straight in North 
Bhusawal road then against 
towards East Indira Awas Gally No . 
2 upto house of Shri . Pappu Jadhav 

at South side . 
3- A North - From North West side of 3 - A - Backward 
3-B 

Municipal Limit Gat No. 767 towards Class of 
East side Municipal Limit Gat No . Citizens. 
859 upto North - East corner. 

3 - B - Open 
East - From North corner of 

(Women ). 
Municipal Limit Gat No. 859 towards 
South side Municipal area Gat No. 
912 upto South limit . 
South - From South - East limit of 
Municipal area Gat No . 912 towards 
West side Municipal limit Gat No . 
927 upto West- South limit and then 
bed of Kang River to Old Lahasar 
road North side way to West side 
of Old Bodwad Naka room . 
West- From Old Bodwad Naka 
room rounding to Hanuman Temple 
and then towards road North side 
Raghunath Supadu Lonari house 
And then North side Shahi Masjjid 
to West side road then East side of 
Kang River Bed Pardeshpura 
Hanuman Temple way upto 
Raghunath Bhamti house and then 
Vad Tree to MunicipalLimit GatNos . 
729, 714 , 707 to MunicipalLimit Gat 
No . 767 West side . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


Annexure - 3 – contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Total Population = 3675 
SC Population = 00 - 
ST Population = 15 


4 - A North - Mahavir Marg house of 4 -A - Open 

Afsar Khan Amin Khan (Amin Manjil) 
4 .B 

B . Backward . 
Towards East way to Mahavir Marg 

Class of 
Shriram Temple road upto South 

Citizens 
side of Prakash Chandaliya house 

(Women ). 
then towards East Shanti Sheth 
Chandaliya house then towards 
East side , South side of road , 
Gaffar Bhangarwale house then 
East side , South side of road upto 
Shabir Patelhouse . 
East - From Shabir Patel house 
towards South upto Nabi Munir 
house . 
South - Old Bodwad road Nabi 
Munir house to West side way to 
main road upto North side Salim 
Member, Husnnoddin Pahelwan 
house area upto Nural Husel 
Pipewala house . 
West - From Galli of Nural Pipewala 
house towards North upto Ajij Khan 
Ebrahim Khan house to then Edris 
Patel house to Rahemtula 
Conductor then after turning 
Fakruddin Dalwale house towards 
North side upto Amin Manjil. 


5 


-- 


Total Population = 3917 
SC Population = 00 
ST Population = 01 


5 - B 


5 -A North - From BaserMedicalGandhi 5 -A - Open 
chowk towards West-North area 

5 - B - Backward 
upto East Side Shri . Shantaram 

Class of 
Wanihotel then towards South side 

Citizens 
upto Umar Bhangarwale house 

(Women ). 
then towards East Side Raheman 
Khan Khasab house area to Husen 
Bhagwan house then towards 
South side Sk Sandu Sk 
Ahmed (Kasai) house upto Yakub 
Kha house then crossing the main 
road (Old Bodwad road ) mustak 
Bhangarwale house to East road 
upto South side of Arbi Madersa . 
East - from North - East area of Arbi 
Madersa towards South Umar State 
Gat No . 980 , 981, 982 area upto 
East-North limit ofGat No . 248 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


94 


Annexure - 3 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


5 - contd . 


South - East-North limit of Madni 
Nagar Gat No . 248 way to West side 
Haji Bashir Nagar (Old Jining 
Press ) then limit of South side Haji 
Bashir Nagar upto West- South 
limit . 
West- South -West side of Haji 
Bashir Nagar towards North area of 
Nagar Parishad Water Tank limit 
then crossing main road Dr. Imtihaj 
(Rais Rokelwale ) Hospital way to 
West side Sandip Medical (Gandhi 
Chowk ) the towards North upto 
Baser Medical 


Total Population = 4208 
SC Population = 66 
ST Population = 11 


6 -A North - From corner of Deeproad 6 -A - Backward 
6 - B in Bajarangpura towards East Side Class of 
way to East side river stream upto 

Citizens. 
open plot of Shri. Ramdas Motiram 6 - B - Open 
Deshmukh (Shrirampeth ). 

(Women ). 
East - Open plot of Shri. Ramdas 
Motiram Deshmukh (Shrirampeth ) 
from North - East limit way to South 
side Shri. Rajaram Lonari 
( Shrirampeth ) house then towards 
South Pandari Patriwala house then 
towards East, South side of road 
upto PatelKirana Shop . 
South - From Shri. Patel Shop 
Imran Maulana house then towards 
West -North side of road upto said 
Driver, Sultana Pathan way to 
Sonar house then towards West 
upto Dr. Vispute Hospital then 
Shanti Seth Dhariwal house then 
towards South Jain temple way to 
Fatteraj Chordiya house to West 
side of road Shri. Poonamchand 
Zawar house then North side Appa 
Dusane shop then crossing the 
road Budhu Mahipat shop towards 
Kapad Gally (Mahavir Marg) North 
side Bhoi Gally upto Manasi 
Cosmetic Shop 


9€ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३, शके १९३९ 


Annexure -3 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


6 - contd . 


West- Bhoi Gally Manasi Cosmetic 
Shop to Mali Gally road East side 
Shri. Sadi house then crossing the 
road house of Shri. Waman Kisan 
Choudhari to West side of road 
Shri. Dagadu Chouke house then 
upto Shri .Ramdas More house then 
crossing the road Shri. Vanjari 
Wireman house to North side of 
Bajarangpura road upto Shri . Bande 
house then North side Deeproad 
upto Kang river bed . 


Total Population = 3860 
SC Population = 1178 
ST Population = 87 


7 - A North - South side of Kang river 7 -A - Open 
7-B corner Municipal Council area Gat z 

7 - B - Scheduled 
No. 514 way to Bhim Nagar East 

Castes 
North area upto Deeproad . 

(Women ). 
East - From Bhim Nagar East 
North area Deeproad way to South 
side near Kondawada Khanderao 
Temple then way to East side 
Marimata Temple then way to South 
side road of Arjunwadi then road of 
ArjunwadiNorth side road crossing 
of Bhusawalroad on West side upto 
way to South side upto New English 
School. 
South - From East- South area of 
New English School Jamner 
towards West side Supari Bag 
Entry Gate then East side of road 
Shri . Kothari Bangala West-North 
corner then crossing the road 
Shri. Vinod Wagh house towards 
North road North side upto Supari 
Baug open space West-North limit 
then towards North Girija Colony 
Gat Nos. 458 , 457 South limit Gat 
No. 456 South -West limit then North 
side Hivarkheda road then crossing 
the road Gitainagar South area then 
way to West Side GatNos. 488 , 491 , 
531, 515 South limit upto South 
West limit of GatNo. 514 . 
West- South -West limit of Gat No . 
514 to North -West limit of Gat No . 
514 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


90 


900 


Annexure - 3 – contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


-- 


Total Population = 3696 
SC Population = 199 
ST Population = 180 


8 


8 - A North - From Jamner-Hivarkheda 8 -A - Open 
- B road North -West limit of Municipale 

8 -B - Open 
area GatNo. 513 towards East Gat 

(Women ). 
Nos . 511, 496 , 492 , 440 then North 
area way to road upto Gat No . 456 
West side area then towards South 
Gat No . 456 upto South limit then 
South limit of East side Gat Nos . 
456 , 457 , Gat No. 458 East- South 
limit . 
East - East-South limit of Gat No. 
458 towards South -North South limit 
of Gat Nos. 460 , 461, 465 then 
towards South Shri . Ashok Patil 
Havaldar house then Shri. Vinod 
Patil ( Shingaitkar house ) then 
crossing the road upto Supari Baug 
Bunglow then towards South upto 
main road Entry Gate of Supari 
Baug . 
South - West side area of Supari 
Baug Entry Gate road towards West 
on Jamner- Jalgaon road Gat No . 
434 Madhuban Colony West limit 
(ArihantMarble ) then towards North 
road East side Gat No . 434 West 
area to crossing Hivarkheda road 
South side of Gat No . 494 then 
towards West Gat No . 504 upto 
West side limit ( Palaskheda Shiv ) . 
West- From West-South limit of 
Municipalarea Gat No . 504 on North 
side Gat Nos . 505 , 506 , 513 upto 
West area on Jamner -Hivarkheda 
road . 


9 


- - 


Total Population = 3871 
SC Population = 511 
ST Population = 155 


9- A North - North side limit of Jamner- 9 -A - Open 

- Palaskheda Gat No. 423 towards a 
9- B 

9 - B - Open 

non 
East Gat Nos. 423 , 424 , 432 , 433 

(Women ). 
upto East-North limit then towards 
South -East limit ofGat No . 433 upto 
Jalgaon road then on South 
crossing the road on Jalgaon 
Jamner road South side MSEB 
Kendra , APMC , College , Bus Stand 
upto East-North area of ZP BOT 
Complex 
East - From East-North area ofZP 
BOT Complex upto East-South 
limit (Jamner-Waki road ) . 


96 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


Annexure - 3 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


9 - contd . 


South - From East- South area of 
ZP BOT Complex on Jamner -Waki 
road North side S . T. Karmachari 
Society (housing) (Shaha Driver) 
then towards South crossing the 
road upto Siddhivinayak Hospital 
then West limit of Gat No . 384 
South -East limit then Gat Nos. 385 , 
377 , 372 , East limit upto East 
South limit of Gat No. 372 . 
West- East- South limit of Gat No . 
372 towards West Gat No . 372 
West-South limit then turning North 
side Gat Nos. 373 , 388 , 387 West 
limit then crossing the Jamner-Waki 
road North side of Jamner -Waki 
road upto Jamner Waki Shiv (Gat 
No. 394 ) then upto Gat No . 396 
Sonbardi Tekadi then turning West 
side South area of Gat No. 419 way 
to West- South limit ofGat No. 420 
then on Palaskheda Shiv road West 
North limit of Gat No. 423 . 


10 


-- 


Total Population = 3908 
SC Population = 284 
ST Population = 59 


10 - A North - From Jamner Municipal 10 - A - Open 
10 - B limit Gat No . 393 Waki road 

10 -B - Open 
Dhanpushpa Colony West-North 

(Women ). 
limit road towards South upto North 
East limit of Gat No . 390 (Gas 
Agency ) then towards South Gat 
Nos . 389 , 388 , area upto East 
South side of Gat No . 368 then 
towards East-North area of Gat No . 
371 then towards North -West side 
ofRailway Station upto Gat No . 379 
then towards North side Gat Nos. 
379, 384 upto North -West side of 
Gat No. 383 then on Jamner-Waki 
road after turning Navkarplaza 
West-North limit of Tahasil Office 
then towards East upto Police Line 
Quarters then towards North - East 
side of Jamner- Bhusawal road upto 
South side of Arjunwadi road to 
Chakki of Dattu Tahakale then 
towards North Shalik Bhoi house to 
Sunil Cablewala house . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


98 


Annexure - 3 - contd . 


10 - contd . 


East - Shri. Sunil Cablewala house 
towards South upto Ramdas 
Waman Patil house then towards 
East Gagan Maharaj house then 
towards South upto Om Shanti Path 
Sanstha then towards South 
Sharma Building on Gandhi Chowk 
then towards West upto Municipal 
Office then after crossing the road 
BOT Complex on South side B . D . 
Chaudhari Sir house then towards 
West upto Railway limit (near 
Bhagirath Suralkar). 
South - 
West- From West- South limit ofGat 
No . 339 upto Gat Nos . 340 , 341 , 
347 , West side of Gat No . 363 upto 
West -North limit of Gat No. 393. 


11 


-- 


Total Population = 3802 
SC Population = 168 
ST Population = 136 


11 -A North - From Gandhi Chowk West- 11 -A - Backward 
11- B North Corner of Municipal Shastri 

Class of 

Citizens. 
Market towards West upto Municipal 
Water Tank area. 

11- B - Open 

(Women ). 
East - Weekly Market Municipal 
Water Tank area to West-South limit 
of Haji Bashirnagar to Gat No. 249 , 
East limit of Damale Plot then 
towards South Gat Nos . 249, 242 
limit upto Bodwad road (Godavari 
Nagar). 


South -East- South limit ofGat No. 
242 Godavari Nagar towards West 
Bodwad Chaufully then towards 
South right side of Jamner -Pachora 
road upto Railway Line Gate . 


West- East side of Jamner Railway 
Track towards North from Railway 
limit upto Shankar Mirge house then 
East side crossing Pachora road 
North side upto Shastri Market . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


Annexure - 3 – contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


. 


12 


- - 


Total Population = 4010 
SC Population = 50 
ST Population = 716 


12-A North - From Old Bodwad road 12 - A - Scheduled 

Muslim Kabarsthan towards East Tribes . 
side South limit of Old Lahasa road 

12 - B - Open 
upto Gat No. 47 then crossing the 

(Women ). 
Kang River East Corner. 
East - Kang River East Corner to 
on South side upto Ozar road then 
Municipal area GatNos . 53 , 54 , 125 , 
127 , 153, 155 , 157 limit. 
South - On Ozar road Municipal 
limit South -East area of Gat No. 157 
on West side way to Gat Nos. 158 , 
161, 168, 169 upto West- South limit 
then towards North Gat No . 174 
then towards West on Takdi Shiv 
area West side limit ofGat No . 333 . 
West- On Takdi Shiv Area Municipal 
limit Gat No . 333 West - South 
Corner towards North Jamner 
Pachora road East side upto 
Bodwad Chaufully then Godavari 
Nagar limit to Gat Nos. 244 , 245 , 246 
West limit of 247 , Gat No . 248 
North -South limit then way to East 
side limit of Gat No. 248 after 
crossing Palkhi road East road limit 
upto Muslim Kabrasthan . 


KISHORRAJE NIMBALKAR , 

Collector , Jalgaon . 


Jalgaon , 1st January 2018 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


